“राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२३" मधील 
शिफारशींचा अभ्यास करून राज्याच्या 
दृष्टीने नवीन धोरण आणण्यासाठी 
समितीची स्थापना करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-११२३/प्र.क्र.२३५/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २९/१२/२०२३ 


वाचा :-१. केंद्रीय निबंधक, सहकारी संस्था, सहकार मंत्रालय यांचे पत्र H. S- 
११०१६/१४/२०२१- CPC (21१) दि. ३ ऑक्टोबर २०२३ 
२. सहकार आयुक्त व निबंधक यांचे जा.क्र. ४-सआ/कायदा व वै.का./रा.सह. 
धोरण/राज्य समिती/२०२३/२४९ दि. ०९.११.२०२३ चे पत्र 


प्रस्तावना : - 

“सहकारातुन समृध्दी” ही संकल्पना साकार करण्यासाठी केंद्र शासनाने “राष्ट्रीय सहकार 
धोरण २०२३" तयार करण्यासाठी मा. श्री. सुरेश प्रभु यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने 
त्याबाबतचा अहवाल केंद्र शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने राज्याच्या सहकार धोरणात 
अनुषंगिक बदल करण्याच्या दृष्टीने राज्यातील सहकार क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍तींची समिती स्थापन 
करणेबाबत असे अभिप्राय सहकार आयुक्‍त व निबंधक यांनी वाचा क्रमांक २ च्या पत्रान्वये शासनास 
प्रस्ताव सादर केले आहेत. 

त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या “राष्ट्रीय सहकार 
धोरण २०२३” मधील शिफारशींचा अभ्यास करून राज्यातील सहकार क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींची 
समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२३” च्या अनुषंगाने राष्ट्रीय सहकार धोरणामधील शिफरशींचा 
अभ्यास करुन राज्याच्या हितासाठी राज्याच्या सहकार धोरणात तसेच सहकार कायद्यात अनुकूल 
बदल करण्याच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नाव व पदनाम 
ae | . | सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे अध्यक्ष 
२. | साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
३. | TEIN आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
४. । पशुसंवर्धन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
५. । दुग्धव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
६. । मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 
श्री. मधुकर चौधरी, से. नि. सहकार आयुक्‍त सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११२३/प्र.क्र.२३५/२०२३ 


पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य 

र. श्री. विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. सदस्य 

। १०. | श्री. गणेडा निमकर, बँकींग तज्ञ सदस्य 

११. श्री. संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य साखर | सदस्य 
कारखाना संघ 


१२. | at. सी. डी. काणे, निवृत्त प्राचार्य, डी.के.टी.ई. टेक्सटाईल इंजीनियरींग | सदस्य 
कॉलेज, इचलकरंजी 


१३. | श्री. दिनेश ओऊळकर, से. नि. अपर आयुक्‍त सदस्य 
१४. | श्री. एस.बी. पाटील, से. नि. अपर आयुक्‍त सदस्य 
१५. | Sit. सिताराम राणे, अध्यक्ष, ठाणे जिल्हा हाऊसिंग HSA सदस्य 
१६. | डॉ. संतोष कोरपे, अध्यक्ष, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बंक लि. । सदस्य 
१७. | श्री. चेतन नरके, संचालक, गोकुळ दूध संघ, कोल्हापूर सदस्य 


उपरोक्त समितीने “राष्ट्रीय सहकार धोरण २०२३” मध्ये नमूद सर्व मुद्यांचा सखोल अभ्यास 
करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०, महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणुक) नियम, २०१४, तसेच राज्याच्या सहकार विषयक 
धोरणात करावयाच्या सुधारणा याबाबत शासनास दोन महिन्यात अहवाल सादर करावा. 

सदरचा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२२९१२२७१६३४०२ आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RA H L Digitally signed by RAHUL CHANDRASHEKHAR SHINDE 
U DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 


MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


CHANDRASHEKHAR ie em LN caer 
SHINDE 210000) ताता तकात 
(राहुल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
८) साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


९) वस्त्रोद्योग आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१०) TAMAS आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११२३/प्र.क्र.२३५/२०२३ 


११) दुग्धव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२) मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
93) पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. 
१५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाना संघ 
) 
) 
) 
) 


१६) जिल्हाधिकारी (सर्वी 

१७) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. (सवी 
१८) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 
१९) निवड नस्ती (१८-स) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


